विज्ञानाचे रचयिते 


लुई पाश्चर 
मानवतेचा एक महान प्रवर्तक 


लेखक : रा. वि. सोवनी 
संपादकीय सल्लागार : जयंत नारळीकर 


मुंबई 
ऑक्सफर्ड युनिर्वासटी प्रेस 


दिल्ली कलकन्ता मद्रास 


१९९३३ 


0)/०१ ऐशा रळ, प्रहदी 9॥/९९0, 0.0० 0.८2 60272 


(30 त ॥९४ ४०॥ 101010 

3९01 ठेठा0809 (“8]लप (६ ित्चिताच5 [चावला 
चाचे [.॥]]॥ 5112900102 पगार एळा5्ट ॥०८४५० 
४8001 [981 ९5 $8च1 (92 1000 
१४४॥९]७०॥॥९ १९10 शिवता, 

द्रात ब$०लवाट 0 

881]1] 109081 


"१ंठा१8॥83ला€ वला302 : [,०पांढ ?त्रडॉट्पा” 
(8 0>तणि0 (7४८5119 ए 255 1994 


॥॥प७ा३3ि ३ ाड क्यात (000 09 ४७७६ राघता च 


0॥0(0(१॥०५० 09 धवणार०0 ?॥0॥त्ह [तात [.11(९. [3तचचतंचा, उि01103%-400 028. 
फंगा20 ७४ एए5ञा5ड ऐग(टा5 


भ0 ७००॥15॥2१ ७५ ॥९ 0'छांया, 07000 (1९९51 7८55, 0379णि8 पगड, 4010110 छेणाठटा', 
छिगआा0३8% - 40)0 039. 


नई * पाश्‍चरने जीवशास्त्र आणि रसायनशास्त्र ह्या दोन्ही 
शास्त्रांमध्ये मूलभूत संशोधन केले. प्रत्यक्ष व्यवहारात येणार्‍या 
अडचणी सोडविण्यात त्याला विशेष आतंद वाटत असे. त्यामुळे 
उद्योगधंदे, शेतीव्यवसाय आणि प्रामुख्याने माणसाचे आरोग्य य़ा 
क्षेत्रांशी त्याचा संबंध आला 


१६७७ मध्ये लेव्हेन हुक या डच शास्त्रज्ञाने 
जीवाणूंचा शोध लावला. त्यावेळेपासून 
सक्ष्मजीवशास्त्र हे उदयास आले. या शास्त्राचा 
उपयोग अल्कोहलीय किण्वन, वैद्यक आणि 
सांडपाण्याचा निचरा ह्या क्षेत्रांमध्ये झाला. 


( सूक्ष्मजीवांच्या क्रियेमुळे किवा प्राण्यांपासून वा 
वनस्पतींपासून मिळणार्‍या विकरांमुळे कार्बनी 
पदार्थांचे अपघटंन होण्याच्या क्रियेला किण्वन 
किवा आंबणे किवा कुजणे असे म्हणतात. ) 
त्याचबरोबर या शास्त्रामुळे का मूलभत वादावर 


पडदा पडला. तो वाद म्हणजे सजीवांच्या 
अकस्मात निमिती बटलचा. या सर्व क्षेत्रांमध्ये लुई 
पाश्चरने मूलभूत गोध लावले. 

इ. स. १८३० -- ४० या दणकात थिओडोर 
वान यांनी किण्वन ही क्रिया यीस्ट किवा 'किण्व 
यांच्या पेशींमार्पत केली जाते असे सिद्ध केले होते. 
पाण्चरने ह्या कल्पनेचा पाठपुरावा केला. त्यातुनच 
रोगांची लागण किवा उद्भव सूक्ष्म जंतंमुळे होतो या 
निर्णयाला पाश्चर ग्रेऊन पोहोचला. रांबर्ट कांख्‌ या 
जमन शास्त्रज्ञाने पाण्चरप्रमाणेचे मत प्रदर्शित 
करून रोगांपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी लस- 
टोचणीची योजना केली. यातूनच पुढे केमोथिरपीचे 
किवा रसायन-चिकित्सेचे तंत्र विकसित झाले. 
पाऱ्चर यांच्या विविध प्रकारच्या आणि 
कौणल्यपूर्ण प्रयोगांमुळे पृथ्वीवर सजीव 


अकस्मात निर्माण होतात ' या सिद्धातांला मूठमाती 
मिळाली. 

एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरच्या काळात 
लहान मुलांना बाटलीतून गाईचे दूध देण्याची प्रथा 
बरीच पसरली होती. पण या पद्धतीमुळे बालमृत्यूंचे 
आणि लहान मुलांना होणार्‍या अतिसाराचे 
(डायरिआ) प्रमाण वाढले. १९०० नंतर 
पाश्चरीकरणाच्या क्रियेमुळे हे संकट टळले. 
पाश्चरीकरण म्हणजे दूध ५० ते ६५ अंश 
सेल्सिअसपर्यंत तापवावयाचे आणि मग थंड करून 
प्यावयाचे. यामुळे दुधातील जंतू मरून जात. ही 
क्रिया शोधून काढणारा लुई पाश्चर हा मुळात 
रसायनशास्त्रज्ञ होता. परंतु त्याने जीवणास्त्रातही 
फार मोलाची कामगिरी बजावली. अशा ह्या थोर 
पुरुषाचे चरित्र अनेक दृष्टींनी स्फूतिदायक आहे. 


२७ डिसेंबर १८२२ रोजी लुई पाश्‍चरचा जन्म 
फ्रान्सच्या पूर्व भागात दोल या गावी झाला. 
लुईच्या वडिलांचा कातडी कमाविण्याचा धंदा होता 
लुईचे बालपण जुरा पर्वतराजीतील आरवुआ या 
गावात गेले. त्या गावातल्या शाळेत लुई शिकू 
लागला. आरवबुआ हे गाव मोठ्या निसर्गरम्य 


ठिकाणी वसलेले होते. सभोवतालच्या 
सृष्टिसौंदर्याची चित्रे काढण्याची लुईला नाद 


कस 


नन्मयतेने चित्रे काढणारा प्रतिभावंत 
चित्रकार होता पाश्‍चरने काढलेल्या त्याच्या आईच्या चित्राची 


पौगंडावस्थेत पाश्चर हा 


हा प्रत 


लागला. त्या नादात त्याने गावातल्या अनेक 


माणसांची चित्रे काढली. चित्र काढण्याचे त्याचे 
कौशल्य, सफाई आणि जाण पाहून लुई चांगला 
चित्रकार होणार असे सर्वांना वाटू लागले. परंतु 
त्याचा हा छंद त्याला आयुष्यभर गुंतविणार 
नव्ह्ता. 

फ्रान्समधील एकोल नोरमाल ही प्रख्यात 
शैक्षणिक संस्था पॅरिसमध्ये होती. या गाळेत प्रवेश 
मिळविण्यासाठी एक परीक्षा द्यावी लागे. लुई 
एकोल नोरमालच्या प्रवेश-परीक्षेला बसला आणि 
चौदाव्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला. परंतु इतका 
खालचा क्रमांक मिळाल्याबद्दल लुईला फार वाईट 
वाटले. तो पुन्हा एकदा त्याच परीक्षेला बसला आणि 
त्याने चौथा क्रमांक मिळवला. त्यानंतरच त्याने 
णाळेत प्रवेश घेतला. एकोल नोरमालमध्ये गणित, 
रसायन आणि विज्ञान हे विषय शिकविले जात. हा 
अभ्यासक्रम होणार्‍या विद्यार्थ्याना 
प्राध्यापक, मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी अशा 
णक्षणक्षेत्रातल्या. सर्वात जास्त पगार देणार्‍या 
नोकर्‍या मिळत असत. एकोल नोरमालमध्ये लुईला 
जे. वी ड्युमा ( १८००-१८८४) आणि ए. जे. 
बालार (१८००-१८७६) ह्या दोन उत्क्रष्ट 
ग्रिक्षकांच्या हाताखाली शिकायला मिळाले. डचुमा हवे 
कार्बनी रसायनणास्त्राचे प्रख्यात संगोधक व 


उत्तीर्ण 


रें 


शिक्षक होते, तर बालार ह्यांनी ब्रोमीन ह्या 
मूलद्रव्याचा शोध लावला होता. ह्या दोन महान 
शिक्षकांच्या प्रोत्साहनाने व शिकविण्याने लुईला 
रसायनशास्त्रात गोडी वाटू लागली. त्यातही हया 
विषयातील स्फटिकविज्ञान ह्या विषयाचा लुईने 
फार कसोशीने अभ्यास केला. विद्यार्थीदशेत 
असतानाच त्याने टार्टारिक आम्ल रसायनाच्या 
स्फटिकांचा अभ्यास करून जे. बी. बिओ 
( १७७४-१८६२) ह्या प्रसिद्ध भौतिक- 
शास्त्रज्ञाममोर आपले निष्कर्ष प्रयोगांनी सिद्ध 
करून दाखविले. पाश्चरच्या कामाचे बिओ यांनी 
फार कौतुक केले आणि त्यामुळे लहान “वयातच 
त्याला प्रसिद्धी मिळाली. शिवाय बिओ यांच्या 
शिफारशीमुळे लुईला दीजाँ हया गावातील लिसे ह्या 


लव मत्त 


हिंडे ्क्ल्क्क्त््क्ञ 


स्त्रासवर्ग विद्यापीठात पाश्चरने स्फटिकांची रचना आणि त्यांचे 
गुणधर्म यांचा अभ्यास केला यामुळे त्याला आंबविण्याच्या 
(किण्वन ) क्रियेसंबंधी, कुतूहल वाटू लागले. त्याने ह्या 


प्रक्रि्यिचा प्रथम 
जीवणास्त्राच्या दृष्टीने अभ्यास केला. साहजिकच त्याचे संशोधन 
रसायनशास्त्राकडून हळूहळू जीवणास्त्राकडे वळले 


शाळेत भौतिक-शास्त्राचा शिक्षक म्हणून इस. 
१८४८मध्ये नोकरी मिळाली. केवळ तीन 
महिन्यांच्या अवधीत उद्योगधंद्यासाठी 
नावाजलेल्या अऑलसीस ह्या गावातील स्त्रासबर्ग 
विद्यापीठात लुईला रसायनशास्त्राचा प्राध्यापक 
म्हणून नेमण्यात आले. ह्या ठिकाणी लुईने १८४९ 
ते १८५४ पर्यंत नोकरी केली. ह्याच काळात त्याचे 
मारी लोराँ ह्या मुलीवर प्रेम बसले आणि 
१८४९मध्ये तो तिच्याशी विवाहबद्ध झाला. 
त्याच्या विवाहासंबंधी एक मजेदार किस्सा आहे 
पाश्चर आपल्या प्रयोगशाळेत कामात इतका गढून 
जात असे की त्याला आसपासचे भानच राहत नसे. 
लग्नाच्या वेळी त्याला प्रयोगशाळेतून ओढून 
आणावे लागले. कारण आज आपले लग्न आहे हेच 


रासायनिक दृष्टीने आणि नंतर 


लुई विसरला होता. ह्या घटनेवरून पाश्चर 
आपल्या कामात किती एकाग्रतेने लक्ष घालीत असे 
हे समजून येते. या एकाग्रतेमुळेच त्याला पुढे 
र्थायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र ह्यांतील कठीण 
समस्या सोडविणे शक्‍य झाले. 

१८५४मध्ये पाश्चरला लील (111९) ह्या 
औद्योगिक शहरी विज्ञानणाखेचा प्रमुख म्हणून 
नेमणूक मिळाली. ह्या गावात अल्कोहोल व मद्य 
तयार करण्याचे कारखाने होते. साहजिकच 


पाश्‍चरने किण्वन (फमॅटेशन) या क्रियेचा 
अभ्यास सुरू केला. लील गावातील मद्य 
कारखानदारांनी पाश्चरचा सल्ला घेऊन आपल्या 
उत्पादनात सुधारणा घडवून आणली. 
( ह्यासंबंधीची अधिक माहिती 'कार्य' ह्या विभागात 
मिळेल ) 

१८५७मध्ये लुई पाण्चरला पॅरीस येथील 
एकोल नोरमाल ह्य़ा त्याच्या शिक्षणसंस्थेतच 
विज्ञानाभ्यासाचा संचालक व प्रशासक ह्या 


9 


2: र व 


४ डं र न ./// 
% त 
क 


एका उपाहारगृहाच्या पाठीमागच्या बाजूस तयार केलेल्या 
तात्पुरत्या प्रयोगशाळेत पाश्चरने दारूच्या “रोगा "चा म्हणजे 
दारू का आंबते याचा अभ्यास केला आंबण्याची क्रिया होऊ नगय्रे 
यासाठी पाश्चरने दारू तापविली आणि दारूणी हवेचा कमीत कमी 


संबंध य्रेऊ दिला. पुढे उष्णता देण्याची किवा तापविण्याची हीच 
क्रिया दुधराकरता वापरण्यात आली. आजही आपण दुधाचे 
पाश्चरीकरण करीत असतो 


एकोल नॉर्मेलच्या , प्रयोगशाळेत पाश्चरने सुक्ष्मदर्शकाखाली 
जीवाणूंचे निरीक्षण केले. त्याने दोन प्रकारच्या जीवाणूंचा शोध 
लावला. एक प्रकार म्हणजे अवायुजीवी जीवाणू - ( म्हणजे जे 
जीवाणू हवेशिवाय जगू शकतात ) आणि दुसरा प्रकार म्हणजे 


जागेवर नेमण्यात आले. ह्या ठिकाणी काम 
करीत असतानाच पाश्चरने जंतूंचे संवर्धन आणि 
अनाक्सीश्वसन (दयाघला000 1९50119101) 
ह्यासंबंधीचे शोध लावले. त्याच्या 
संशोधनाबद्दल लुई पाश्चरला १८६२मध्ये 
अँकॅडेमी ऑफ सायन्सेस ह्या संस्थेचा सभासद 
निवडण्यात आले. लुई  पाज्चरने 
१८६२३- १८६७ ह्या काळात एकोल दे बोजार 
(एल्लंट॑ तर 8९4॥7-41(5) येथे 


वायुजीवी जीवाणू (म्हणजे 'जे जीवाणू प्राणवायूच्या 
उपस्थितीतच जगतात.) या दोन्ही प्रकारच्या जीवाणूंचा 
किण्वनक्रियेत आणि नासण्याच्या क्रियेत काय कार्यभाग असतो 
ह्याचा त्याने अभ्य़ास केला 


भौतिकशास्त्र व रसायनशास्त्र ह्या विषयांचा 
प्राध्यापक म्हणून काम केले. त्यानंतर 
१८६७- १८७४ ह्या काळात पाश्चर सोबो या 
पॅरिसच्या प्रख्यात विद्यापीठात 
रसायनणास्त्राचा प्राध्यापक होता. १८६५ 
मध्ये पाश्चरला ड्युमा हद्या त्याच्या गुरुंनी 
रेशीम-उद्योगधंद्यातील अडचणींसंबंधी काम 
करण्यास सांगितले. पाण्चरने रेशीम-किड्यांवर 
पडणार्‍या रोगाचे संशोधन करून त्या धंद्याला 


816 28४ ७121२12125. 1141 |ततोर 0? 1165112 
६७२ 1212 २५६ >५ ४29 (2७2 | ६1 201९ 1७ ५७>७पकफे 220. 120206 
३1122 12) 1२५ 1४102 ७४९९ द 2२७ ७७||०४४ 1151७20) | 


122७11? 2112 


वच & 
2212५ 


1»: 


1239 


॥ 1६. ७०१४७४ ७022. ४ २७ 


1218 २151120, 1120610) [८4५2928 


9७“ 


वाचविले. १८६८मध्ये पाश्‍चरला अर्धांगवायूचा 
पहिला झटका आला. त्याचे डावे अंग लुळे पडले. 
त्यातून तो बरा झाला; परंतु व्यंग राहिलेच 
होते. अशा अपंग स्थितीतच त्याने आपले 
संशोधन चालू ठेवले. त्याला त्याच्या पत्नीने 
फार काळजीपूर्वक सांभाळले, त्याची शुश्रूषा 
केली आणि त्याच्या संशोधनात खंड पडू दिला 
नाही. त्याच वर्षी म्हणजे १८६८मध्ये बॉन या 
जर्मन विद्यापीठाने पाश्‍चरला सन्माननीय्र 
पदवी दिली होती. पुढे १८७०-७१ ह्यावर्षी 
फ्रान्स आणि प्रशिया यांचे युद्ध झाले. त्यात 


फ्रान्सचा पराभव झाला. परंतु जर्मन 
(प्रशियन ) अत्याचारांची वर्णने ऐकत. 


पाश्चरला चीड आली व त्याने आपली 


सन्माननीय पदवी  १८७१मध्ये बॉन 
विद्यापीठाला परत केली.  १८७४मध्ये 
लंडनच्या रांयल सोसायटीने पाश्चरला कोप्ले 
पदक बहाल केले. त्याआधी म्हणजे 
१८६८मध्येच त्याला रॉयल सोसायटीचे 
सभासदत्व मिळाले होते. मेंढ्यांना होणार्‍या 


अँन्ग्रॅॅस (काळपुळी) ह्या रोगासंबंधीचे 
संशोधन करून पाश्चरने १८८१९मध्ये या 
रोगाची लस तयार केली. १८८७मध्ये 


अर्धांगवायूचा दुसरा झटका आला. तरी त्याने 
काम चालू ठेवले. या काळापर्यंत पाएचरने जे 
संशोधन केले होते त्यामुळे तो प्रसिद्ध झाला 
होता व सामान्य जनतेत तो 'जादृगार' म्हणून 
ओळखला जात असे. जनतेने मोठ्या श्रमाने 


||... 


गी --॥॥ऐति]नतरतिच्ााा 
त्ता“ 


रेवीज' या रोगाचा प्रतिबंध करणारी लस तयार करण्यात 
पाश्‍्चरने यश मिळविले. त्यामुळे कृतज्ञ होऊन जगभरच्या अनेक 


व्यक्तींनी व सरकारांनी पाश्चरकडे देणग्या पाठविल्या. या 


देणग्यांच्या निधीतून त्याने १८८८मध्ये पाश्चर इन्स्टिटयूटची 
स्थापना केली. या संस्थेत रेबीजसाठी खास रुग्णालय व 
प्रयोगणाळा होती 


त्याच्यासाठी पैसे गोळा करून १८८८मध्ये 
पाश्चर इन्स्टिटयूट बांधून दिली. त्याच्या 
मृत्यूपर्यत पाश्चर ह्या संस्थेचा संचालक 
होता. १८८५मध्ये त्याने पिसाळलेल्या 
कृत्र्यांच्या चावण्यामुळे होणाऱया रोगावर लस 
तयार केली. त्यामुळेही पाश्‍चरला फार मोठी 
लोकमान्यता मिळाली. 

१८९५च्या २८ सप्टेंबरला पाश्चरला 
मृत्युने गाठले. त्याने केलेल्या कार्याबद्दल 


फ्रेंच लोकांना आजही फार अभिमान वाटतो. 
फ्रान्समधील थोर पुरुषांसंबंधीचे सार्वमत घेतले 
असता पाशचरला चौथा क्रमांक मिळाला, तर 
नेपोलियनला तेरावा क्रमांक मिळाला होता. 
यावरून लुई पाशचरबद्दल लोकांना किती 
नितांत आदर वाटतो हे समजून येते. अशा ह्या 
थोर शास्त्रज्ञाचे संगोधन-कार्य अभ्यासण्याजोगे 
असेल यात काय संशय ? लुई पाश्चर ह्या महान 
वैज्ञानिकाचे कार्य आता आपण अधिक तपशिलात 
पाहूया. 


टर 
१८२९-३९ 
१८३९-४२ 
१८४०-- 
१८४२- 
१८४३-४६ 
१८४८-४८ 
१८४७- 
१८४८-- 
१८४९- 
१८४९-प५४ 
१८५ ४-५७ 
१८५७-६७ 


१६ टे 


जीवनालेख 


२७ डिसेंबर, दोल येथे जन्म 

आरबुआ य्रेथे शालेय शिक्षण 

बेसाँकां येथे विद्यार्थी 

बॅचलर ऑफ लेटर्स 

रसायनशास्त्रातील पदवी 

एकोल नांरमाल येथे उक्न्व शिक्षण 

एकोल नाँरमाल येथे रसायन शास्त्राचा प्राध्यापक 

डॉक्टर ऑफ सायन्सेस 

दीजाँ येथील लिसेमध्ये भौतिक शास्त्राचा प्राध्यापक 

मारी लराँणी विवाह-स्टॅसबोर्ग 

स्टॅसबोर्ग येथे रसायनणास्त्राचा प्राध्यापक 

लील्‌ येथे रसायनशास्त्र प्राध्यापक व विज्ञानशाखा प्रमुख. 
एकोल नांरमाल ग्रेथे विजानाभ्यासाचा संचालक व प्रशासक 
अँकॅडेमी ऑफ सायन्मेसमध्ये निवड 

सोवों येथे रसायनणास्त्राचा प्राध्यापक 

पक्षाघाताचा पहिला झटका -रॉयल सोसायटीचे सभासदत्व 
रॉयल सोसायटीच्या कोप्लेपदकाचा मानकरी 

पक्षाघाताचा दुसरा झटका 


पाश्चर इन्स्टिटयूटची स्थापना व संचालक 


२८ सप्टेंबर मृत्यू. 


> 
न 


संशोधनाच्या विषयात खोलवर जाणारी 
विचारसरणी, प्रयोगातील कौशल्य आणि कामाची 
जिह्ट या तीन गुणांवर लुई पाश्चरने असामान्य 
कार्य केले. त्याचे कार्य विविध क्षेत्रांत असल्यामुळे 
आपण ह्या ठिकाणी क्षेत्रांनुसार त्याच्या कार्याची 
पाहणी करणार आहोत. त्याच्या कार्याचे विभाग 
असे : (१) स्फटिकविज्ञान (लंच ठष्टाव- 
॥॥५9) (२) किण्वन ([]ह1९118101) आणि 
जंतुशास्त्र, (३) रोगांसंबंधीचे संशोधन आणि 
(४) स्वयंजनन सिद्धान्त खोटा ठरविण्याचे 
कार्य. यापैकी स्फटिकणास्त्रासंबंधी माहिती 
आता पाह्या. 


स्फटिक-विज्ञान ( क्रिस्टलोग्राफी ) 


१८४८मध्ये लुई पाश्चरने टार्टरेट रसायनाच्या 
स्फटिकांसंबंधीचा अभ्यास सुरू केला. या स्फटिकांचे 
सूक्ष्मदर्शकाखाली निरीक्षण केल्यावर सर्वच स्फटिक 
समान नाहीत असे पाण्चरला दिसून आले 
दिसावयास जरी सर्व स्फटिक सारखे वाटत असले, 
तरी त्यांच्या रचनेत सूक्ष्म भेद होता. ज्याप्रमाणे 
हातमोजे दिसावयास सारखेच असतात पण 
त्यांच्यातही डावा आणि उजवा असा फरक असतो 
त्याचप्रमाणे य्रा स्फटिकांमध्ये डावे-उजवे असे 
फरक होते 


पाण्चरने स्फटिक ज्या द्रावापास्न मिळविले 


> 


अ 


पाण्चरने स्फटिकांमथून जाणार्‍या प्रकाणाचा काय परिणाम होतो 
याचा अभ्यास केला. १८७४मध्ये उच रमायन शास्त्रज्ञ जे. एच 
व्हन्ट हाफ याने पाश्चरच्या या संशोधनावर आधारलेले 'कार्बन 


अणूची असममित रचन ' ह्या विषयीचे तत्त्व प्रस्थापित केले 
१८७४मध्ये जे. लेबेल या फ्रेंच शास्त्रज्ञाने 


हेच तत्त्व स्वतत्रपणे मांडले होते. ) 


त्याच वर्षी म्हणजे 


होते त्या द्रावातत जाताना ध्रुवित प्रकाण 
( पोलराइज्ड लाइट ) वळत नाही, म्हणजेच त्या 
प्रकाणाचे प्रतल बदलत नाही असे त्याला आढळून 
आले. तेव्हा पाण्चरला असे वाटले की कदाचित 


स्फटिकांमधल्या रचनेतील सूक्ष्म फरकामुळे 
ध्रुवित प्रकाशावर परिणाम होत नसावा. पाएचरने 
अतिशय काळजीपूर्वक आणि चिकाटीने काम करून 
दोन प्रकारचे स्फटिक अलग केले. त्यांचे ढीग तयार 
केले. नंतर त्या दोन्ही ढिगांची वेगवेगळी द्रावणे 
तयार केली. या द्रावणांमधून धुवीय प्रकाण पार 
केला, तेव्हा एका द्रावणातून जाणार्‍या ध्रुवित 
प्रकाणाचे प्रतल सव्य दिशेने ( घड्याळ्याच्या 
काट्याच्या दिशेने), तर दुसर्‍या द्रावणातील 
प्रतल अपसव्य दिशेने ( घड्याळाच्या काटयाच्या 
विरुद्ध दिशेने ) फिरलेले दिसून आले. पाश्चरचा हा 
शोध क्रांतिकारी होता. वयाच्या अवघ्या 
सव्विसाव्या वर्षी त्याने आपला हा शोध त्या 
क्षेत्रातील मान्यवर वैज्ञानिक बिओ यांना दाखविला 
या त्याच्या शोधाला प्रकाशीय समघटकता 
( ऑप्टिकल इसोमेरिझम ) असे म्हणतात. या 
शोधाबद्रल लुई पाश्चरला 'कॅव्हांलिये ऑफ द 
इंपीरियल ऑर्डर ऑफ द लीजन आफ आंनर हा 
सन्मान आणि पॅरिम येथील औषध-निर्मात्यांच्या 


संघटनेमार्फत रॅसेमिक-आम्ल -संशोधनविपषपयरक 
पारितोषिक मिळाले.  स्फटिकविज्ञानातील 


कार्यावट्टल पाश्चरला लंडनच्या रॉयल सोसायटीने 
रफ्फर्ड पदक दिले. 


किण्वन आणि जंतुशास्त्र 


१८५४ मध्ये लुई पाश्चर लील्‌ विद्यापीठात विज्ञान 
शाखेचा प्रमुख म्हणून काम पाह लागला. लील हे 
॥क औद्योगिक णहर होते. या शहरात मद्य 
वनविण्याचे कारखाने होते. दारू आणि बीअर ही पेये 
वनविल्यानंतर काही काळाने ती खराव होत असत. 


>च्ळ 


९ 


साहजिकच कारखान्यादारांचे खृप नुकसान होत असे. 
काही कारखानदारांनी १८५६मध्ये लुईची भेट 
घेऊन आपली अडचण त्याच्यापुढे मांडली. पाश्‍चरने 
त्यांना मदत करण्याचे आण्वासन दिले. 

दारू आणि बीअर ह्यांचे रासायनिक पृथक्करण 
करून उपाय शोधण्यागवजी पाश्चरने दारूच्या 
थेंबांचे सूक्ष्मदर्शक यंत्राखाली निरीक्षण केले. ह्यातच 
त्याचे वैशिष्टय दिसून येते. कारण दारू तयार 
होण्यासाठी जी किण्वन-क्रिया करावी लागते ती 
क्रिया अतिसूक्ष्म जंतंमुळे होत असली पाहिजे असे 
त्याचे मत होते. त्यासाठीच त्याने 
श्रेबांमधील किण्व किवा यीस्ट पेशी आणि जीवाणू 
( बॅक्टेरिया ) यांच्याकडे लक्ष दिले. खराब न 
झालेल्या दारूत गोल आकाराच्या किण्व पेणी 
होत्या, तर खराव दारूत लांबट आकाराच्या पेणी 
दिसल्या. यावरून किण्व पेशींचे दोन प्रकार स्पष्ट 
होतात गोलाकार किवा चांगल्या पेशी अल्कोहोल 
तयार करतात. तर लाबट आकाराच्या पेणी लॅक्टिक 
आम्ल तयार करतात. य़ा निरीक्षणात पाज्चरने 


दारूच्या 


असेही सिद्ध कले की. किण्वनासाठी किवा 
आंबविण्य़राच्या क्रियेसाठी  ( फर्मेटेशनसाठी ) 
प्राणवायूची गरज नसते. य्रा सृष््मपेगी 


प्राणवाय्‌शिवाय विकरांमार्फत (ंझाइममार्फत ) 
साखरेच्या द्रावाचे विण्लेपण करून अल्कोहोल 
निर्माण करतात. पेशींच्या या प्रकारच्या कार्याला 
अनाक्‍्सिण्वसन ।( ऑक्सिजन शिवाय होणारी 
श्वसनक्रिया ) असे म्हणतात. यापूर्वी लिविख 
(डा ४०७॥ [100९ : 1803--18/3) या 
जर्मन शास्त्रज्ञाने आंबविण्याची क्रिया ही पूर्णपणे 
रासायनिक क्रिया असुन त्या क्रियेशी कोणत्याही 


क 


जस्टस व्हांन लिणबेग याला किण्वन 
आहे असे वाटत होते. परंत पाश्चरने ह्या क्रियेत मजीव गंतलेले 
आहेत हे दाखवून दिले. खरे म्हणजे लिावेगचे प्रतिपादनही 
बरोबरच होते. हे 


ही एक रासायनिक क्रिया 


१८५७च्या सुमारास लागलेल्या विकराच्या 
शोधाने सिद्ध झाले आणि जीव-रसायनणास्त्र ही विज्ञानाची नवी 
शाखा सुरू झाली 


सजीवाचा संवंध नाही. असे मत फार ठामपणे मांडले 
होते. पाश्चरला हे मत मान्य नव्हते. दारूच्या 
संबंधात आंबविण्याच्या क्रियेचे संगोधन आणि 
निरीक्षण करून त्याने किण्व पेगींमुळे आंबविण्याची 
क्रिया होते हे सिद्ध केले. त्यांचबरोबर 
ऑक्सिजनच्या साहाय्याने होणारे ऑक्सीण्वसन 
1९50119॥01) आणि ऑक्सिजन 
विरहित होणारे अनाक्सिण्वन ह्या क्रियांचाही 
त्याने गोध लावला. 


(घरला0012 


पाण्चरने केलेल्या निरीक्षणानुसार वितंजन 
द्रावात ( फर्मेटिग लिक्‍्विडमध्ये ) लॅक्टिक आम्ल 
निर्माण करणारे जीवाणू असता कामा नये. हे जीवाणू 
“नाहीसे व्हावेत यासाठी त्याने उपाय सुचविला 
बीअर किवा मद्य तयार केल्यावर ते सावकाण 
५७.२ अंग सेल्णिअसपर्यंत तापविल्यास त्यातील 
सर्व जंत्‌ मरून जातात; साहजिकच मद्य किवा 
ब्रीअर खराब होत नाही. असे पाण्चरने सांगितले. 
मद्य निर्मात्यांचा ह्यावर विश्वास बसेना 
अल्कोहोल तापविणे ही कल्पनाच त्यांना 
भीतिदायक वाटत होती. या उत्पादकांना आपला 
उपाय बरोबर आहे हे दाखविण्यासाठी पाश्चरने 
मद्याचे काही नमुने तापवून बाटलीबंद केले, तर 
काहो नमुने तसेच (न तापविता ) बाटलीबंद केले 
काठी महिन्यांनंतर दोन्ही नमुन्यांच्या बाटल्या 
उघडल्या. तेव्हा तापविलेले मद्य बिघडले नव्हते, 


तर न तापविलेले मद्य विघडले होते. हे पाहून 
मद्यनिर्मात्यांची खात्री पटली. मद्यनिमितीच्या 


धरद्यावरील संकट टळले होते. या प्रयोगानंतरच 
पाण्चरीकरण । पाश्चरायजेशन) ही क्रिया 
जगन्मान्य झाली. आज आपण असेच पाश्चरीकरण 
केलेले दूध पीत असतो यावरून हे लक्षात येईल. 

किण्वन क्रियेच्या संशोधनाने पाश्चरला सूक्ष्म 
जीवांची निमिती कशी होत असावीं यासंवंधी विचार 
करण्यास प्रवृत्त केले. त्यातूनच पुढे स्वयंजननाचे 
त्त्व कसे चुकीचे आहे हे त्याला सिद्ध करता आले. 
त्यासंबंधी खुलासेवार चर्चा पुढे येईलच. 


रोगांबहलचे संशोधन 


फ्रान्ममध्ये रेशमी कपड्यांचा मोठा उद्योग होता. 


रेशथाच्या किड्यापासून रेशमाचा धागा तयार 
करतात हे आपल्याला माहीत आहे. या किड्यांची 
जोपासना करावी लागते. या किड्यांना रोग होऊन 
किडे मरून जात. त्यामुळे रेशीम-उत्पादकांचे फार 
नुकसान होत असे. दारु-उत्पादकांवरील संकट लुई 
पाश्चरमुळे टळले होते. साहजिकच या 
'जादुगारा'कडे रेशीम-उत्पादकद्दी सल्ल्यासाठी 
आले. लुईचा गुरु ज्याँ बॅप्टिस्ट आंद्रे ड्युमा 
(१८००-१८८४) यांनी त्या उत्पादकांना लुईकडे 
पाठविले होते. पाश्‍चर ड्युमांना म्हणाला, पण मी 
रेशमाच्या किड्यांसंबंधी काहीच काम केलेले नाही.' 

“मग तर फारच चांगले', ड्युमा म्हणाले आणि 
एक नवे काम मोठ्या जिद्दीने करावयास लुई 
पाश्चरने १८६५मध्ये सुरुवात केली. दक्षिण 
फ्रान्सचा प्रवास करून लुईने किड्यांचे निरीक्षण 
अर्थातच सूक्ष्मदर्शक यंत्राच्या सहाय्याने सुरू केले. 
त्याला किड्यांच्या शरीरात आणि ज्या तुतीच्या 
पानावर हे किडे वाढतात, त्या पानांमध्ये सूक्ष्म जंत्‌ 
आढळून आले. रोगाचे कारण सापडल्यावर 
त्यावरचा जालीम उपाय पाश्चरने उत्पादकांना 
सांगितला. तो असा: 'सर्व रोगी किठ़्यांचा आणि 
तुतीच्या पांनांचा नाश करून टाका. जे किडे आणि 
पाने निरोगी असतील त्यांच्या सहाय्याने पुन्हा 
नव्याने रेशीमंउत्पादन करण्यास सुरुवात करा. हा 
उपाय उत्पादकांनी मान्य केला आणि रेशीम 
उद्योगधंदा संकटातून मुक्‍त झाला. पाश्चरला 
पुन्हा एकदा मानाचे तुरे मिळाले. 


पाश्‍चरोकरण (7?95ल्पां59101) 


दूध, खाद्यपदार्थ, बीअर, मद्य, फळांचे रस, इत्यादी 


पदार्थ त्यांत असणार्‍या सूक्ष्म जंतूंमुळे खराब होतात. 
ते आंबतात किवा त्यात किण्वन ( फर्मेटेशन ) 
क्रिया होते. या पदार्थांची चव बिघडते, वास येतो 
आणि त्यांत रोगजंतूंची निर्मिती आणि वाढ होते. 
पदार्थांची खराबी होऊ नये, ते अधिक काळ चांगल्या 
स्थितीत टिकावेत यासाठी त्यांच्यावर विणिष्ट 
तापमानाच्या उष्णतेचा संस्कार करतात. त्यामुळे 
किण्वनक्रियेला बाध येऊन पदार्थांमधील 
हानीकारक घटकांचा पूर्णत: किवा अंगत: नाण होतो. 
या संस्कारामुळे पदार्थांच्या रासायनिक घटकांमध्ये 
फारच थोडा बदल होतो आणि त्यांचे वैशिष्ट्य 
टिकून राहते. 


७१ 
१! 


१ 


शो 


कुं 
द्र्त्र्ट् 


शः 


पाशचरने द्रवांच्या शीतीकरणाने आणि किण्वनक्रियेने बीअर 
तयार करण्यासाठी या टब ( भांड्याचा )ची रचना केली 


लुई पाश्चर यांना सूक्ष्मजंतूंमुळे मद्य व बीअर 
खराब होतात असे आढळून आले. त्यांनी १८६०- 
मध्ये मद्य व बीअर ५७.२ अंश सेल्णियस पर्यंत 
काही मिनिटे तापविल्यास त्यातील हानीकारक 
सूक्ष्मजंतूंचा नाश होतो आणि त्यामुळे मद्य व 
बीअर लवकर खराब होत नाही, असे दाखवून दिले. 
या प्रक्रियेचा वापर प्रथम ऑस्टेलियातील मद्य 
गाळणार्‍यांनी केला आर्णि त्या क्रियेला 
“पाश्‍्चरीकरण' हे नाव दिले. त्यानंतर या 


प्रक्रियेचा वापर लवकर खराब होणार्‍या इतर 
अन्नपदार्थासाठी होऊ लागला. दुधाच्या बाबतीत 
वापरली जाणारी एक प्रक्रिया म्हणून लोकांना ती 
अधिक परिचयाची आहे. 


पाश्चरीकरण करणार्‍या एका आधूनिक संय्ंत्राचा हा एक भाग 
आहे. येथे दूध तापविले जाते. तत्काल थंड केले जाते व व्राटलीत 
भरले जाते. 


च्ठ 
व 


निर्जतुकीकरण  (स्टरिलायजेशन) व 
पाश्चरीकरण या प्रक्रिया एकच नाहीत. १०० 
अंश सें. पेक्षा जास्त तापमानापर्यंत खाद्यपदार्थ 
तापविल्य़ास त्यातील सर्व सूक्ष्म जंतूंचा नाग होतो, 
पण काहीवेळा त्यांच्या गुणधर्मात फरक होतो. 
सामान्यतः डबाबंद खाद्यपदार्थ व बाटल्यांमधील 
पदार्थ यांसाठी या प्रक्रियेचा वापर करतात. कारण 
त्यामुळे सर्व सूक्ष्म जंत्‌ नाश पावून पदार्थ जास्त 
चांगले व दोर्घ काळ टिकतात. पाश्चरीकरणात ही 
प्रक्रिया साधारणपणे ५०--६० अंश सेल्णियस 
या तापमानाच्या दरम्यान करतात. त्यामुळे 
अनावश्यक व रोगकारक सूक्ष्मजंतृंचा नाण होतो. 
उच्च तापमानाचा अल्पकाल वापर करून 
पाश्चरीकरण केल्यास त्या क्रियेला झटपट 
( फ्लॅश ) पाएचरीकरण म्हणतात. 

दुधाचे पाएचरीकरण दोन पद्धतींनी करता येते. 
पहिल्या पद्धतीत पाश्चरीकरण-पात्रामध्ये दूध 
६२.८ से. तापमानास ३० मिनिटे तापवून एकदम 
थंड करतात. दुसर्‍या पद्धतीत उच्च तापमानात 
कमी वेळ ठेवून अखंडपणे पाए्रीकरण केले जाते. 
हीच पद्धत मोठ्या प्रमाणावर दुधाचे 
पाश्चरीकरण करण्यासाठी वापरतात. या अखंड 
पद्धतीत पाश्चरीकरण यंत्रात एका वाजूचे कच्चे 
दूध शिरते आणि ते 5२ अंश सेल्णियस तापमानास 
१६ सेकंद तापवून एकदम थंड करून दुसर्‍या बाजूने 
बाटल्यांत भरले जाते व वाटल्या वंद केल्या जातात. 


स्वयंजननाचा सिद्धान्त खोटा ठरविला 


स्वयंजनन सिद्धान्तानासार किवा 'अकस्मात 
जीवनिर्मिती' ( स्पांटॅनिअस जनरेशन ) तत्त्वानुसार 
सजीव हे अकार्बनी ( इनांर्‌गांनिक ) पदार्थांपासून 
निर्माण होतात ( अबायोजेनेसिस अजीव जनन ) 
किवा मृत सेंद्रीय पदार्थांपासून निर्माण होतात 
( हेटेरोजेनेसिस > विषमजनन ). या निमितीत इतर 
कोणत्याही सजीवाचा संबंध नसतो. ही कल्पना 
अँरिस्टॉट्लच्या काळापासून चालत आलेली होती. 
उदाहरणार्थ, चिध्यांपासून उंदीर निर्माण होतात. 
अशी एक कल्पना प्रचलित होती. लझारो 
स्पॅल्हेंनझानी ( १७२९-१७९९) या इटालियन 
शास्त्रज्ञाने शिजवलेल्या मासांचे कढण एका 
काचेच्या भांड्यात बराच वेळ तापवून ते भांडे 
सीलबंद केले होते. या भांड्यात कोणताही जीव 
निर्माण झाला नव्हता. परंतु अर्न्स्ट हेकल 
(१८३४-१९१९) या जर्मन निसर्गतज्ञाने असा 
दावा केला की, स्पॅल्हेंनझानी याच्या प्रयोगात 
कढणावरची हवा तापल्यामुळे त्यातील जीवनाधार 
द्रव्य नाहीसे झाले होते आणि त्यामुळे त्यात जीव 
निर्मिती झाली नाही. स्वतः पाश्चर मोठा धामिक 
माणूस होता. त्यामुळे स्वयंजननाचे तत्त्व खोटे हे 
सिद्ध केल्यास ईश्वरामुळे ही जीवसृष्टी निर्माण 
झाली ह्या पारंपरिक व धामिक कल्पनेला धक्का 
बसला असता असे पाश्चरला वाटले. तेव्हा स्पॅल्टॅन- 
झानीच्या प्रयोगात जी चूक झाली ती होता कामा 
नये असा प्रयोग करणे पाण्चरला भाग पडले. 


पाश्चरच्या काळात फेलिक्स आणिमेद 'पुणे 
(१८००-१८७२) हा निसर्गणास्त्रज्ञ पारंपरिक 


विचारांचा फार मोठा समर्थक होता. १८५९मध्ये 
पुणे यांनी 'हितेरोजेनी' या मासिकात साध्या 
रचनेच्या सूक्ष्म जीवांच्या निमितीसाठी, विघटित 
होणारे सेंद्रिय पदार्थ, हवा आणि पाणी हे घटक 
आवश्यक आहित, असा सिद्धान्त मांडला होता. 
हवेतून सूक्ष्मजीव-संसर्ग होईल या भीतीने पुणे यांनी 
त्यांच्या प्रयोगात वापरलेली हवा शुद्ध करून 
घेतली होती. त्यांनी ज्या. गाळणीमधून हवा गाळली 
त्यांत फक्त धूलिकण आणि क्वचित बीजाणू दिसून 
आले होते. द्रावणे जरी उकळून घेतली तरी त्यात 
जीव-निमिती होते असेही पुणे यांचे म्हणणे होते. 
१८६०मध्ये फ्रेंच अँकेंडेमी ऑफ सायन्सेस या 
संस्थेने अकस्मात जीव-निर्मिती' या विषयावर एक 
स्पर्धा जाहीर केली. पाश्चर अशा संधीच्या शोधात 
नेहमीच असे. कारण त्य़ातून संशोधनासाठी पैसे 
मिळविता येत असे. पाशचरने स्पर्धेसाठी आपला 
निबंध पाठविला. त्यात प्रामुख्याने प्रयोगांवर भर 
होता. सेल्युलोज नायटेटचे (गन कॉटन) तंतू 
गाळण्यात ठेवल्यास अनंत सूक्ष्म जंतू अडकविता 
येतात, हे प्रथम पाश्चरने दाखविले. पुणेच्या 
प्रयोगातील दुसरी त्रुटी पाश्‍चरने दाखवून दिली; 
ती अशी की, पुशेने आपली शुद्ध हवा पाऱ्याच्या 
साहाय्याने चंबूमध्ये जाऊ दिली; पुशेने ही त्रुटी 
मान्य केली; परंतु तो म्हणाला की, खरा मुद्दा 
प्राणवायूचा आहे. कारण त्याशिवाय अकस्मात 
जीव निमिती होणार नाही. पुणेचा हा मुद्दा खोडून 
टाकण्यासाठी पाश्‍चरने मोठ्या श्रमाने काळजीपूर्वक 
काही प्रयोग सिद्ध केले. त्याने कढण तयार करून 
ते अनेक चंबूंमध्ये भरले. चंबू तापवून त्यातील हवा 
काढून टाकून चंबूंची नळीवजा टोके सीलबंद केली. 


त्याने आपले काही नमुने ग्रामीण भागात नेऊत तेथे 
वीस चंबू उघडले. शेजारच्या एका डोंगराच्या 
माथ्यावर ( समुद्रसपाटीपासून मीटर 
उंचीवर) आणखी काही (वीस) चंबू उघडले. 
उघड्या माळरानात ग्रामीण भागात जे २० चंबू 
उघडले होते त्यांतील आठ चंबूंमध्ये जीव-निमिती 
झाली होती. डोंगरमाथ्यावर उघडलेल्या वीस 
चंबूपैको फक्त एका चंब्‌त जीव-निमिती झालो होती. 
याचा अर्थ ऑक्सिजन उपलब्ध असूनही सर्व 
चंबूमध्ये जीवनिसिती झाली नाही. म्हणजेच 
त्यासाठी सूक्ष्मजंतूची लागण होणे आवश्यक आहे 
असे पाश्चरने सांगितले. 

तरीही पुणेचे समाधान झाले नाही. तो म्हणाला 
की, कढण उकळल्यामुळे जीव-निमितीला उपयुक्‍त 


२००० 


असणार्‍या त्यातील रासायनिक घटकांचे विघटन 
झाले. हे आव्हानही पाश्चरने स्वीकारले. त्याने 
१८६०मध्ये मांसाचे तुकडे उकळवून त्याचा अर्क 
तयार केला. हा अर्क एका काचेच्या चंबूत ठेवून त्या 
चंबूचे वरचे टोक बारीक नळीचे पण नागमोडी 
आकाराचे (वर आणि खाली वळणाचे किवा 
हंसाच्या मानेच्या आकाराचे ) केले. त्यामुळे 
अर्काचा हवेशी संबंध आला पण त्यातील धूळ आणि 
पर्यायाने बीजाणू नळीच्या वाकड्या भागात अडकून 
पडले. अर्कामध्ये जीवनिर्मिती झाली नाही. त्याने 
आपल्या प्रयोगात पाच-सहा चंबू तयार करून काही 
समुद्र सपाटीला व काही पर्वतावरील उंच हवेतही 
ठेवले होते. कोणत्याही चंबूत किडे वा इतर जीव 
निर्माण झाले नाहीत. ज्या चंकृंची टोके नागमोडी 
नव्हती त्या चंबूंमध्ये मात्र जीवनि्मिती झाली होती. 
९ एप्रिल १८६४ रोजी पाश्चरने प्रतिष्ठित 
नागरिक आणि शास्त्रज्ञ यांच्या सभेत आपल्या 
प्रयोगांचे निष्कर्ष जाहीर केले. 'जीव अकस्मात 


स्वयंस्फूर्त जीवनिमितीच्या सिद्धान्ताचा फोलपणा सिद्ध करणारे 
पाश्चरचे उपकरण 


निर्माण होत नाही, तर तो बीजाणुंसारख्या पूर्वीच्या 
जीवांगासून तयार होतो ' असा त्याचा निष्कर्ष होता. 
त्याने केलेले प्रयोग व निष्कर्ष त्याचे गुरू ड्युमास 
यांनी आणि इतर ज्येष्ठ शास्त्रज्ञांनी तपासून पाहिले 
व पाश्चरचे प्रयोग आणि निष्कर्ष वादातीत आहेत 
असे जाहीर केले. अशा प्रकारे स्वयंजननाच्या 
सिद्धात्तावर अखेरचा पडदा पडला. 


संसर्गजन्य रोग 


रेशीम किड्यांमधील जंतूंमुळे होणार्‍या रोगासंबंधीचे 
संशोधन केल्यामुळे लुई पाश्चरच्या मनात 


रोगासंबंधी एक नवी कल्पना येऊ लागली. 
पाशचरला असे वाटले की रोग एका किड्यापासून 
संसर्गाने दुसऱया किड्याला होतो आणि त्याचे मुख्य 
कारण म्हणजे रोग निर्माण करणारा जंतू कोणत्या 
ना कोणत्या मार्गाने ( अन्न, पाणी, हवा, स्पर्ण ) 
एकाकडून दुसर्‍याकडे स्थंलातरित होतो. पाश्चरचे 
हे मत पारंपरिक ग्रीक विचारांच्या अगदी विरुद्ध 
होते. अँरिस्टॉंट्लच्या काळात आपण केलेल्या 
पापांमुळे रोग होतात, त्याचप्रमाणे उष्णता, थंडी, 
हवा आणि पाणी या चार मूल तत्त्वांमुळे मनुष्याची 
प्रकृती चांगली किवा वाईट राहते, असे मत 


्ज्चि 


। 
| 
। 


। 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
4 


ज्य डळपल्च& 
द्र १ 


/<*॥) ॥॥,),,.॥॥//८/ ८४ । 


रेशमाच्या किड्यांना होणार्‍या रोगांवरचे पाश्‍्चरचे संशोधन 
१८७०मध्ये प्रसिद्ध झाले. रेशमाच्या किड्यांभोवतालचे 
हवामानातील तापमान, आर्द्रता आणि वायुवीजन या घटकांवर 
नियंत्रण ठेवल्यास त्यांना होणार्‍या रोगाचा प्रतिबंध करता येतो 


स क 


असेही त्याने दाखवून दिले. किड्यांची पैदास करणार्‍या लोकांना 
त्याने असा सल्ला दिला की, किड्यांच्या अळ्या, अंडी आणि 
पतंगावस्था यांची वारंवार तपासणी करून रोगी किड्यांना अलग 
करून सुदृढ किड्यांना होणारा रोग टाळता येतो. 


चित्रात दाखविल्यासारख्या सूक्ष्मदर्शकाचा एकोणिसाव्या शतकात वैज्ञानिक आणि हौशी व्यक्‍ती उपयोग करीत असत. आज जगातील 
अनेक प्रयोगशाळांमध्ये इलेक्टांन सूक्ष्मदर्शक वापरतात यात इलेक्टांनांच्या साहाय्याने पदार्थाचे क्रमवीक्षण ( स्कॅनिंग ) केले 
जाते. मग ह्या निरींक्षणाचे संगणकाद्वारे विश्लेषण केले जाते 


पणा न. मनान ज्य 


 ककवीडते 182 


पणा. रट 
र यी ७४१ नि 
७:॥॥॥॥1]॥॥!॥॥॥॥॥!॥!॥!॥॥॥)॥!!!१॥॥))१॥॥॥॥॥॥॥॥॥//'॥| 


|(->>>>>>>>>>>>>>><<<<<><>>>::>>>>>:>>>><>>>>><<>>>>>>>>>::>:>>:>>>>>>>>>>>>>-.-.--:-> म्या 


का 
त) 


प्रचलित होते. रोग हे जंतूंमुळे होतात' हे पाश्‍चरने 
सिद्ध केले. वैद्यक शास्त्रातील हा सर्वात महान 
शोध होता यात शंका नाही. यामुळे रोग का होतात 
आणि ते कशामुळे पसरतात यासंबंधीची माहिती 
मिळते. साहजिकच रोगांवर नियंत्रण ठेवण्याचे 
उपायही सुचू लागतात. पाश्चरच्या या शोधाला 
अनुलक्षन जोसेफ लिस्टर ( १८२७-१९१२) या 
इंग्लिश एस्त्रवैद्याने रसायनांच्या मदतीने 
जंतुनाशके तयार करून त्यांचा वापर सुरू केला. 
दुर्दैवाने १८६८ मध्ये पाश्‍चरला अर्धांगवायूचा 
झटका आला. त्याच्या जीवावरच बेतले होते, परंतु 


शस्त्रक्रिया करताना पूतिरोधक 


( अँटीसेप्टिकं ) 
असावी ह्याचे महत्त्व एकोणिसाव्या शतकात एस्त्रवैद्यांच्या 
लक्षात आले. या चित्रात शस्त्रक्रिया करीत असताना शस्त्रवैद्य 
त्याचे रोजचेच कपडे वापरीत आहेत असे दिसेल. परंत्‌ क्लोरोफॉर्म 


परिस्थिती 


ह 3 


«१ 


त्यातून तो वाचला. अपंग स्थितीत त्याने आपल्या 
विद्यार्थ्याच्या मदतीने संशोधनाचे कार्य चालूच 
ठेवले. याच सुमारास फ्रान्स आणि प्रशिया यांचे 
युद्ध जुंपले. फ्रान्सचा दारूण पराभव झाला. 
युद्धकाळात  युद्धभूमीवरच्या  रुग्णालयांमधून 
जखमी सैनिकांचे हाल होत. रुग्णालयातील गलिच्छ, 
अव्यवस्थित वातावरण पाहून पाश्चरला उबग 
आला. डॉक्टरांनी जखमी सैनिकांवर उपचार 
करताना आपली एस्त्रे, उपकरणे उकळत्या पाण्यात 
घालून ती निर्जतुक करावीत असे पाश्‍चरने आपले 
सर्व वजन खर्च करून डॉक्टरांना सांगण्याचा 


देऊन बेशुद्ध केलेल्या रोग्यावर कॅरबॉलिक आम्लाचे (एक 
पृतिरोधक रसायन ) फवारे मारले जात आहेत असे दिसेल. लॉर्ड 
लिस्टर याने ही पद्धत अमलात आणली. 


प्रयत्त केला. परंतु पाश्चर वैद्यक शास्त्राचा 
पदवीधर नसल्यामुळे त्याचे म्हणणे प्रथम फारसे 
कोणी ऐकले नाही. ज्यांनी पाश्‍चरच्या लौकिकाला 
मान देऊन उपाय केले त्यांना मात्र फार मोठे यश 
मिळाले आणि मग उपकरणे, रोग्यांचे कपडे, बॅडेज 
इत्यादी सर्व साधने उकळून घेण्यात येऊ लागली. 
सैनिकांच्या जखमा लवकर बर्‍या झाल्या, रोगामुळे 
होणारे मृत्यू टळले तेव्हा कोठे डॉक्टर मंडळींना 
लुईचे महत्त्व कळले. १८७३मध्ये लुई पाश्चरला 
फ्रेंच अँकॅडमी ऑफ मेडिसिन या संस्थेचा सभासद 
करून घेण्यात आले. तो जरी गिक्षणाने डॉक्टर 
नसला तरी त्याला त्या काळात 'सर्वांत थोर 
डॉक्टर' मानले जाई 

यानंतर पाश्‍चरने आपले लक्ष पाळीव जनावरांना 
होणार्‍या काळपुळी किवा अॅन्ध्रॅक्‍्स या संसर्गजन्य 
रोगाकडे वळविले. हा रोग जंतूंमुळे होत असेल, हे 
त्यावेळच्या डॉक्टरांना मान्य नव्हते. परंतु रांबर्ट 
काख  (१८४३-१९१०) या जर्मन 
सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञाने १८७६मध्ये हा रोग जंतूंमुळेच 
होतो असे प्रतिपादन केले होते. पाश्‍चरने आपल्या 
सूक्ष्मदर्शकाच्या साहाय्याने कॉख यांचे म्हणणे खरे 
आहे असे सिद्ध केले. य़ा जंतूंचे बीजाणू 
जमिनीवरच्या धुळीत प्रतिकूल परिस्थितीत दीर्घ 
काल राहू शकतात आणि त्यांचा संसर्ग होऊन 
निरोगी जनावरांनाही हा रोग होऊ शकतो हेही 
पाश्चरच्या ध्यानात आले. रोग झालेल्या 
प्राण्यांना मारून त्यांची शरीरे जाळून टाका, 
त्यांना जमिनीत खोलवर पुरून टाका असा सल्ला 
पाश्चरने दिला. या उपायांमुळे काळपुळीच्या 
रोगातून अनेक पाळीव प्राण्यांचे संरक्षण झाले. 


>) 


१111, 


क्षयाच्या कारणाचा शोध पाश्चरचा जर्मन प्रतिस्पर्धी रांबर्ट' कॉंखू 
याने लावला. जंतूंमुळे रोग होतात हे तत्त्व प्रथम सिद्ध करण्याचे 
काम पाश्चर आणि कांखू यांनी केले. ते दोघेही जिवाणूंचे संवर्धन 
करून त्यांचा अभ्यास करीत असत. या दोघांमुळेच प्रतिबंधात्मक 
लस-टोचणीचे शास्त्र उदयास आले 


पाश्चरचे संशोधन काळपुळीचे जंतू 
शोधण्यापुरते मर्यादित राहिले नाही. काळपुळीन्वा 
रोग होऊनही त्यातून एखादे जनावर बचावले तर 
त्या जनावराला आयुष्यात पुन्हा तो रोग होत नाही 
असे पाश्चरच्या निदर्शनास आले होते. याचा अर्थ, 
तो प्राणी त्या विशिष्ट रोगाला प्रतिरक्षित 
(इम्युन ) होतो, असा आहे. पाश्चरच्या पूर्वी 
पन्नास वर्षे एडवर्ड जेन्नर ( १७४९-१८२३) या 
संशोधकाने देवी या रोगासंबंधीची प्रतिरक्षा 
( इम्युनिटी ) निर्माण करता येते हे सिद्ध केले होते. 
त्यावेळी जेन्नर याने हतप्रभ जंतूंचा वापर करून 
लस तयार केली होती. परंतु पाश्चरला 


काळएळीच्या जंतूंचा हतप्रभ प्रकार मिळाला 
नव्हता. तेव्हा पाश्चरने काळपुळीचे जंत्‌ असलेले 
मिश्रण तापवून त्या जंतूंना हतप्रभ केले. 
१८८१मध्ये पाशचरने एक नाट्यपूर्ण प्रयोग केला. 
मेंढरांच्या एक कळपापैकी काही मेंढरांच्या शरीरात 
त्याने हतप्रभ जंत्‌ सुईवाटे टोचले, तर काहींच्या 
शरीरात टोचले नाहो. काही दिवसांनंतर दोन्ही 
गटांतील सर्व मेंढ्यांमध्ये काळपुळीचे जंतू टोचण्यात 
आले. ज्या मेंढ्यांना हतप्रभ जंतूंची मात्रा देण्यात 
आली होती, ती सर्व मेंढरे जगली. बाकीच्यांना 
काळपुळीची लागण होऊन ती मेंढरे मृत्युमुखी पडली 
जेन्नरचीच लस टोचण्याची पद्धत पाश्चरने 
अधिक प्रगत केली. याच लस-टोचणी पद्धतीचा 
वापर करून पाश्चरने कोंबड्यांमधील पटकी 
(कॉलरा) या रोगाचा समाचार घेतला. याच 
पद्धतीचा वापर करून पाश्चरने 'रेबीज' किवा 
आलार्क या रोगाचे ( पिसाळलेला कुत्रा चावल्याने 
होणार्‍या रोगाचे ) नियंत्रण केले. त्याने ज्या मुलाचे 
प्राण वाचविले त्याची कथा मनोवेधक आहे. ह्याच 
कशेमळे पाश्चर अधिक ध्यानात राहतो. ती कथा 
अणी 

१८८५च्या जुलै महिन्यात पाण्चरकडे जोसेफ 
मार्डस्टर नावाचा एक मुलगा आणला गेला. या 
मुलाला पिसाळलेला कृत्रा चावला होता. य़ा मुलात 
रेबीजची लक्षणे स्पष्ट दिसत होती. पाण्चरने त्या 
मलाला हृतप्रभ जंत टोचले आणि त्या मलाला बरे 
केले. पाश्‍चरला हे हतप्रभ जंत्‌ तयार करण्यास 
फार कष्ट पडले होते. त्याचे कारण स्पष्ट होते. ठे 
जंत जिवाणपेक्षाही सूक््म असतात. याना विषाणू 
(व्हायरस) असे म्हणतात. ते अतिसृष््म 


असल्यामुळे पाश्चरला त्याच्या सूक्ष्मदर्शकातून 
दिसले नव्हते. पंरतु जंत्‌ असलेच पाहिजेत. हे जंतू 
प्राण्याच्या चेतासंस्थेवर हल्ला करतात. 


प्राण्यांच्या मेंदूच्या भागांचे पाश्चरने माध्यम 
तयार केले. त्यातूनच त्याने हतबल विषाणू तयार 
केले. या जंतूंची लसच पाश्चरला उपयोगी पडली. 
ज्या मुलाला पाश्चरने बरा केला तो जोसेफ 
माईस्टर पुढे पाश्चर इन्स्टिटयूटमध्ये शिपाई 
म्हणून अखेरपर्यंत राहिला. 


पाश्चर इन्स्टिय्टच्या बाहेर उभा असणारा हा पतळा जोसेफ 
माइस्टरचा आहे. पिसाळलेला कृत्रा जोमेफला चावला होता 
त्याच्यावर प्रथम पाश्‍्चरने उपाय करूने ह्याला वाचविले होते 
म्हणून त्याच्या स्मृतिप्रित्यर्थ हा पुतळा उभारण्यात आला 


पाश्‍चरचा वारसा 


काम तडीला नेण्याची जिटू, प्रयोगातील कौणल्य, 
आव्हान स्वीकारण्याची वृत्ती यया गुणांत लुई 
पाण्चरचे मोठेपण आहे. लुई स्वतःच्या आणि 
फ्रान्सच्या विज्ञानाबट्टल फार महत्त्वाकांक्षी होता. 
व्यवहारात येणार्‍या अडचणी सोडविण्यात त्याला 
फार आनंद वाटत असे. त्यामुळेच त्याने आपले 
संशोधन करताना ते संगोधन औद्योगिक आणि 
शेतकी कार्यासाठी उपयोगी पडेल याची काळजी 
घेतली. आपले संगोधन मानवाच्या सुखासाठी आणि 
आरोग्यासाठी उपयोगी पडेल याविषयीही तो विशेष 
चोखंदळ होता. वास्तविक प्रकागीय समघटकता 
( ऑप्टिकल इसोमेरिझम) हे त्याचे क्षेत्र या 


क्षेत्राच तो संशोधन करीत राहिला असता, तर 
"पदार्थांच्या अणू-रेणुंच्या संरचनेबद्दल त्याने 
महत्त्वाचे शोध लावले असते. परंतु 
किण्वनक्रियेच्या क्षेत्रात त्याने लक्ष घातले, त्या 
क्रियेचा औद्योगिक क्षेत्राशी संबंध होता आणि 
त्यातत समाजाला भरघोस आधिक सुबत्ता 
मिळण्याचा संभव होता. त्याच्या देशाने -- 
फ्रान्सने लुईला अनेक सन्मान दिले, पैसा दिला 
आणि ब्रिटिशांनाही हेवा वाटावा अशा प्रायोगिक 
सुविधा दिल्या. त्याच्या जबरदस्त देणभक्तीचे 
बीज त्याने आपल्या विद्यार्थ्यांमध्येही रुजविले. 
यामुळेच तो देगाचा आदर्ण ठरला, मानवजातीचा 
उपकार्कर्ता झाला. आपल्या कार्यामुळेच लुई 
पाण्चर अजरामर झाला 


पाण्चट इन्स्टिटयुटच्या त्याचे कलापूर्ण थडगे 


वाधण्यात आले आहे 


प्रागाणात 
थडग्यावरच्या आका फरशीवर सुदृढ 


क र 
८& (पपया 


॥ 
मेड्याचा कळप दाखविला आठे. मेदयावरील अँन्ध्रॅकस रोगाचे 
नियत्रण पाण्चरने केले त्याचा दा गौरव 


९ 


शब्दावली 


अजीवजनन : 40910९1255 

अनाक्‍्सीशवसन : 9190710012 1291१01 
अपसव्य ( दिणा ) : ६11ल०ट(५॥156 
आलार्क: 190125 

ऑक्सीण्वसन : 900७10 1९50119101 

कढण : ७०] 

काळपुळी : 311115 

किण्व : ७९85 

किण्वन ( आंबवण्याची क्रिया ) : टिपा 801 
चेता संस्था : 12७05 5४३] 

जीवनाधार द्रव्य : ५1६] टोटल! (10106) 
जीवाणू : एविललाचे 

द्रावण : 5011०] 

ध्रुवित प्रकाण : [0181506 ॥ट1 

पटकी : लाठ|टाघ 

प्रकाशीय समघटकता : 00९१] 1501ा0लांञञा] 
प्रतल : [11811९2 


प्रतिरक्षा : 1111119 

पाश्चरीकरण : [3351151] 
बीजाणू - ञ)0९ 

माध्यम : गाटता॥1]1]] 

लस : १९०९ 

विकर: ॥८७॥॥॥५७ 

वितंजन द्राव : टि11९॥॥ ॥तपात 
विषमजनन : ॥ट॑टा0एला2515 
विषाणू . १॥॥५ 

सव्य ( दिणा ) : ल0्लत्फ ९ 
स्वयंजनन सिद्धान्त ( अकस्मात निर्मितीचा सिद्धान्त ) : 
[]९0" ण 001418९005 शह]९81011 
स्फटिक विज्ञान : ट७5१]०्टाग)॥४ 
सूक्ष्मजीव शास्त्र. ७8लल10102 

सेंद्रिय : 0४1110 


हतप्रभ जंतू : व[टा1॥8(टत ९९115 


विज्ञानाची वाटचाल पाहणे मनोरंजक ठरेल अशा कल्पनेने ' विज्ञानाचे 
रचयिते' ह्या पुस्तकमालेची योजना केलेली आहे. विज्ञानाचा इतिहास 
फार जुना आणि खूपच विस्तृत आहे. तो घडविण्यात अनेक प्रज्ञावंत 
शास्त्रज्ञांचा वाटा आहे. तेव्हा या शास्त्रज्ञांच्या चरित्रांमधूनच विज्ञानाचा 
इतिहास वाचकासमोर उलगडेल अशा कल्पनेने या मालेतील शास्त्रज्ञांची 
निवड करण्यात आली आहे. या शास्त्रज्ञांनी विज्ञानाचे मंदिर बांधले, 
रचले. त्यांचा जीवनेतिहास देताना, त्यांच्या वेळची सामाजिक व 
राजकीय परिस्थिती काय होती हे सांगितले आहे. त्यामुळे हे शास्त्रज्ञ 
कोणत्या वातावरणात कार्प करीत होते याची कल्पना वाचकाला येईल. 
त्याशिवाय विज्ञानातील संशोधन कसे होते, त्याची पद्धत कशी असते 
याचीही चर्चा करण्यात आली आहे. 


शास्त्रज्ञ हे शेवटी माणसेच असतात. साहजिकच त्यांच्यामध्येही 
इतरांसारखेच गुणदोष असतात. तेव्हा त्यांच्या स्वभावाचे, त्यांच्या 
जीवनातील काही घटनांचे मुद्दाम उल्लेख करण्यांत आले आहेत. 
विज्ञानाच्या या रचयित्यांच्या जीवनासंबंधी आणि कार्यासंबंधी माहिती 
देत असताना त्यांच्या कार्यानुषंगिक तत्त्वांची, घटनांची ओळखही करून 
देण्यात आली आहे. भरपूर चित्रे आणि आकृत्या असलेली ही चरित्रे 
विद्यार्थ्यांना स्फ्‌तदायक ठरतील अशी खात्री आहे. 


मालेतील पुस्तके भारतीय शास्त्रज्ञ 


अँरिस्टॉट्ल चंद्रशेखर वेंकट रामन 
गॅलिलिओ गॅलिली सत्येन्द्रनाथ बोस 
आयसॅक न्यूटन मेघनाद साहा 
आन्तवान लव्हाशिए 

मायकल फॅरेडे 

चार्लस डाविन. 

लुई पाश्‍चर 

मारी क्युरी 

अल्बर्ट आइनस्टाइन 


158४९ 0 19 562951 5 २१८ २0 


